कै.हरीबाई बहुउद्देशिय ज्ञान प्रसारक मंडळ, लोहारा 
(बु), ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद संचलित कै.वसंतराव 
काळे माध्यमिक विद्यालय, लोहारा (बु), ता.लोहारा, 
जि.उस्मानाबाद या शाळेचे शेतकरी विकास संस्था, 
धानुरी, ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद या संस्थेस 
हस्तांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३११९/प्र.क्र.३३३/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०२० 
वाचा : शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक AME २०११/ (२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर यांचे जा.क्र.शिउस/ला/मावि-२/२०१८-१९/९०७, 
दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१९ चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
कै.हरीबाई बहुउद्देशिय ज्ञान प्रसारक मंडळ, लोहारा (बु.), ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद संचलित 
कै.वसंतराव काळे माध्यमिक विद्यालय, लोहारा (बु.), ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद या मराठी माध्यमाच्या 
विनाअनुदानित माध्यमिक शाळेचे, शेतकरी विकास संस्था, धानुरी, ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद या संस्थेस 
हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 

सदर शाळेचे, शेतकरी विकास संस्था, धानुरी, ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद या संस्थेकडे हस्तांतर 
करण्यास खाली नमूद अटी व शार्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१ सदर शाळेच्या हस्तांतरणास कै.हरीबाई बहुउद्देशिय ज्ञान प्रसारक मंडळ, उस्मानाबाद संस्थेच्या अद्ययावत 
परिशिष्ट-१ मधील सदस्यांची संमती असल्याची विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर यांनी 
लेखी खात्री करण्यात यावी. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची कोणत्याही कारणास्तव किमान पटसंख्येची अट शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(३) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(४ शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेडा इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(५) सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(६) सदरहू व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने 
कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शर्तीचा भंग झाल्याचे 


शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३११९/प्र.क्र.३३३/एसएम-१ 


निदर्शनास आल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 
Vara नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, हस्तांतरण रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर यांनी बाबी तपासून शाळेचे व्यवस्थापन 
बदलाबाबत ४ आठवडयात पुढील कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२८१५४८३६२३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pravin Rajaram प यायी, 
Mundhe ms conte 
(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर 
३) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद 
४) अध्यक्ष/ सचिव, कै.हरीबाई बहुउद्देशिय ज्ञान प्रसारक मंडळ, लोहारा (बु.), ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद 
५) अध्यक्ष/ सचिव, शेतकरी विकास संस्था, धानुरी, ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद 
६) निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


